शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
पुणे शैक्षणिक विभागातील अस्थायी पदांना 
दि.१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि. २८ फेब्रुवारी, 
२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२४ /प्र.क्र.१०५/प्रश्ञा-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक १७.०३.२००३. 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएओ-१००२/(३९०/२००२)/प्रशा-२, 
दिनांक १०.०४.२००३. 

३. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंसा १०९९/११०/९९/प्रशा-५, 
दिनांक ०९.०७.२००३. 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसपीई १००२ /( ३५८/०२)/साशि-१, 
दिनांक ३०.०९.२००३. 

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएओ १००३ /(३५५/२००३)/प्रशा-२, 
दिनांक ०१.०१.२००४. 

६. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिउना/४००३/६३/२००३/प्रशा-५ 
दिनांक ०६.०२.२००४. 

७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक २०.०२.२००४ 

८. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक ०६.०४.२००४. 

९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१००२/(१०९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक ०२.०७.२००४. 

१०. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंप्रा-१२०४/(१०७/२००४)प्रशा-५, 
दिनांक ०४.०८.२००४. 

११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंमा-१००३/(११६/२००३) प्रशा-५, 
दिनांक ०६.०८.२००४ 

१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९/०५)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक २४.०८.२००४. 

१३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९/०१)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक १७.०१.२००५. 

१४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पीटीसी-२००५/८/०५/मशि-४, 
दिनांक ०९.०८.२००५. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००५/(२००/०५)/उमाशि-२, 
दिनांक ३०.०१.२००६ 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.इएसटी ५५०६/(२१३/०६)/प्रशा-१, 
दिनांक ०३.०४.२००६. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी २००५/(१९३/०५) उमाशि-२, 
दिनांक २७.०७.२००६. 


. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिउला ३४०६/(५/०६)/प्रशा-५, 


दिनांक ०४.१०.२००७. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र विशिउ १००१/(१०८/०१)/प्रशा-५, 
दिनांक १४.०८.२००८. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण- १००२/(१०९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक २३.०९.२००८. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००७/(१८९/७)/उमाशि-२, 
दिनांक ०६.०१.२००९. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा-१००७/(१०८/०७/प्रशा-५, 
दिनांक ०७.०२.२००९. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंमा-११०९/(१३८/०९)/प्रशा-५, 
दिनांक ०६.०८.२००९. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा ११०९/(२४०/०९)/ प्रशा-५, 
दिनांक २३.०९.२००९. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००६/(९५/०६)/उमाशि-२, 
दिनांक १४.०३.२०११. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पीटीसी-२०११/(१२५/२०११)/माशि -४, 
दिनांक २४.०९.२०१२. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.५०/१३/प्रशा-५, 
दिनांक १८.११.२०१३. 


, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ- ४२१४/प्र.क्र.५६/१४/प्रशा-५, 


दिनांक १२.०६.२०१४. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ ४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशा-५, 
दिनांक ०३.०९.२०१४. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशञा-५, 
दिनांक १९.०९.२०१६. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आबंध-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशञा-५, 
दिनांक ३१.०७.२०१७. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदाआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/प्रशा-५, 
दिनांक २७.११.२०१७. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०/१८/प्रशा-५, 
दिनांक १६.०१.२०१८. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.सेवार्थ-२०१८/प्र.क्र.७०/१८/प्रशा-५, 
दिनांक १७.०४.२०१८. 


३५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.डायट-२०१८/प्र.क्र.७४/प्रशिक्षण, 
दिनांक २३.०८.२०१८. 

३६. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आंबध-२०१७/ प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, 
दिनांक ०७.१२.२०१८. 

३७. झासन पत्र क्र.आकृतीबंध-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, दिनांक २५.०१.२०१९. 

३८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१/प्रशा-५, 
दिनांक ०८.०९.२०२०. 

३९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५, 
दिनांक १४.०१.२०२२. 

४०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा-१०००/ (१०३/२०००)/प्रशा-५, 
दिनांक ३१.०१.२०२२. 

४१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१९/प्र.क्र.७४/१९/प्रशा-५, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 

४२. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक २२.०६.२०२२. 

४३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक ११.१०.२०२२. 

४४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक २१.०२.२०२३. 

४५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ०३.०३.२०२३. 

४६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.२१/२३/प्रश्ा-५, 
दिनांक १८.०९.२०२३. 

४७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.५२/२४/प्रशा-५, 
दिनांक १९.०३.२०२४. 

४८. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र.आशिका-२०२४/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/आस्था-ब 
(१२३)/५४०१, दिनांक ०३.०९.२०२४. 

४९. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये शालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतील एकूण ५२७६ अस्थायी पदांना वेळोवेळी 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
“वाचा” येथे नमूद संदर्भ क्र. १ येथील दि.१७.०३.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या 
क्षेत्रीय कार्यालयांतील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आळेला आहे. त्यामध्ये शासन 
शुध्दीपत्रक, दि. ०६.०४.२००४ अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर “वाचा” येथे नमूद 


करण्यात आलेल्या विविध शासन निर्णयांद्वारे काही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, काही पदे 
निरसित करण्यात आली आहेत, तर काही ठिकाणी एका कार्यालयांमधून अन्य कार्यालयांमध्ये 
आवर्यकतेनुसार समकक्ष वेतनश्रेणींमध्ये पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. दि.१७.०३.२००३ नंतर 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांनुसार झाळेळे बदल विचारात घेऊन अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्याकडून संदर्भ क्र. ४८ येथील पत्रान्वये 
प्राप्त झाला आहे. सबब, वर नमूद सर्व शासन निर्णयांद्वारे करण्यात आलेल्या बदलांसह अस्थायी 
पदांना विभागनिहाय सविस्तर पदांसह मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्याअनुषंगाने पुणे शैक्षणिक विभागातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुणे शैक्षणिक विभागातील कार्यालयांमधील सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ४४५ अस्थायी पदांना दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि.२८ 
फेब्रुवारी, २०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय दि.३१.०७.२०१७ व शासन निर्णय दि.०७.१२.२०१८ अन्वये विद्या 
प्राधिकरणांची पुनर्रचना करण्यात आली, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे निर्माण करण्यात आली, 
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (सध्याचे नाव जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था) यांमधील पदांचीही पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
लघुलेखक १ पद, कनिष्ठ लिपिक २ पदे व शिपाई १ पद ही पदे निरसित करण्यात आलेली नव्हती 
अथवा अन्यत्र वर्ग करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे, सदर नमूद पदे ही त्याच आस्थापनेवर 
आकृतीबंध अंतिम होईपर्यंत सुरु राहतील. तसेच, शासन निर्णय दि.०७.१२.२०१८ नंतर सदर पदे 
ही आवश्‍यकतेनुसार अन्यत्र वर्ग करण्यात आली असतील, तर ती त्या शासन निर्णयाद्वारे ज्या 
ठिकाणी वर्ग करण्यात आली असतील त्या ठिकाणी सुरु राहतील. 
३. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, 
२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
४. आयुक्त (शिक्षण) यांनी यापुढे अस्थायी पदांना एकत्रित मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव या 
शासन निर्णयाच्या आधारे शासनास सादर करावा. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०९२६१२०६२२२९२१असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 


(टि.वा. करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) शिक्षण संचालक (योजना), योजना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


७) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे. 
८) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे. 

९) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

qo) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद, पुणे विभाग. 
११) सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख. 
) 
) 


१२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने. 
१५) निवड नस्ती/प्रश्ा-५. 


शा.शि.व क्री.वि., शा.नि.क्र.अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.१०५/प्रशा-५, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


विवरणपत्र 


विभागाचे नाव - शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 


अ कार्यालयाचे नांव पदनाम गट | स्थायी | अस्थायी | एकूण 
क्र. 

च्च २ ३ ea 4 & ea 
q विभागीय शिक्षण  । शिक्षण उपसंचालक अ १ Loe ] १ 
उपसचांलक पुणे सहाय्यक शिक्षण संचालक अ | oo | १ १ 
शिक्षण उपनिरीक्षक वविज्ञान सल्लागार | ब १ | oo | १ 
विज्ञान सल्लागार ब १ | oo | १ 
लेखाधिकारी ब Ea q q 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ब ee १ १ 
सहाय्यक अधिक्षक क १ | oo | q 
सहा शिक्षण उपनिरीक्षक क शि १ १ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक क hae. | q q 
मुख्य लिपिक क २ ॥ क| २ 

वरिष्ठ लिपिक क 3 ४ ७ 

कनिष्ठ लिपिक क ७ y १२ 

वाहन चालक क | oo | ४ ४ 

प्रशासन अधिकारी क २ १७ १९ 
नाईक S ie q १ 
शिपाई ड ८ १ ९ 
रखवालदार ड किं २ २ 
माळी ड i १ १ 
स्विपर ड igs | १ १ 

एकूण २६ शि ६७ 
२ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ शिया १ १ 

माध्यमिक जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी ब | oo | y ५ 

परिषद पुणे $ $ 
अधिक्षक ब शिवा १ १ 
स. शिक्षण उपनिरीक्षक क | oo | १ १ 
विज्ञान पर्यवेक्षक क | oo | q q 
वरिष्ठ लिपिक क शिवत 3 3 
निम्नश्रेणी लघुलेखक क if ee १ १ 
वाहन चालक क शि १ १ 


शिपाई ड १ १ 

se १५ १५ 

३ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
ne By परिषद उपशिक्षणाधिकारी ब २ ३ 

: गटशिक्षणाधिकारी ब १३ १३ 

अधिक्षक ब १ १ 

सांख्यिकी सहाय्यक क १ १ 

लेखाधिकारी, शा.पो.आ. ब १ १ 

अधिक्षक, शा.पो.आ. ब १४ १४ 

sen ३३ | ३४ 

8 लेखाधिकारी, लेखा | लेखाधिकारी ब Ez १ 
nea a कनिष्ठ लेखा परीक्षक क | | 2 

कनिष्ठ लिपिक क Ea १ 

शिपाई ड १ १ 

एकूण (a4 4 

4 AMAT, | कनिष्ठ लिपिक क 
महाराष्ट्र (व्यवसाय १ १ 
मार्गदर्शन व निवड 

संस्था) पुणे (अति.पदे) | SOT | णं 

६ | शिक्षणाधिकारी (योजना) | शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
पणे उपशिक्षणाधिकारी ब १ १ 

सहायक योजना अधिकारी क २ २ 

निम्नश्रेणी लघुलेखक क १ १ 

वरिष्ठ लिपिक क १ १ 

लिपिक-टंकलेखक क २ २ 

वाहन चालक क १ १ 

शिपाई ड q १ 

शिक्षणाधि. (निरंतर) । सहायक प्रकल्प अधिकारी क ¥ ¥ 

अति. पदे कार्यक्रम सहाय्यक क १ १ 
ड्कूण १५ १५ 

७ | वेतनव भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक ब २ २ 
alee मुख्य लेखापाल ब ३ ३ 

मुख्य लिपिक क २ २ 

वरिष्ठ लिपिक क २२ २२ 


कनिष्ठ लिपिक 


२ २ 
नाईक १ १ 
शिपाई ड ३ ३ 
उ्क्ण ३५ ३५ 
८ | वेतन व भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक ब १ १ 
mea सहा. लेखाधिकारी ब १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १ १ 
कनिष्ठ लिपिक क २ २ 
शिपाई ड २ २ 
एकूण 1७ | ७ 
९ | शाळान्यायाधिकरण | पिठासीन अधिकारी अ १ १ 
पुणे उच्चश्रेणी लघुलेखक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १ १ 
कनिष्ठ लिपिक क १ १ 
शिपाई ड २ २ 
रखवालदार ड १ १ 
एकूण za ७ 
१० महाराष्ट्र छात्रसेना । तालुका समादेशक क १४ १४ 
योजना, पुणे एकूण = a 
११ जिल्हा शिक्षण व | प्राचार्य १ १ 
प्रित त्या णे ज्येष्ठ अधिव्याख्याता y y 
अधिव्याख्याता ब 
अधिक्षक ब १ १ 
कार्यशाळा सहाय्यक क १ १ 
लघुलेखक क २ २ 
तंत्रज्ञ क q q 
लेखापाल क १ १ 
ग्रंथपाल क १ १ 
सांख्यिकी सहाय्यक क १ १ 
कनिष्ठ लिपिक क ४ ४ 
विषय सहायक क 3 3 
शिपाई ड २ २ 
एकूण २८ २८ 
१२ | शासकीय अध्यापक । प्राचार्य ब 


विद्यालय वुमेन पुणे 


सहा. शिक्षक 


4 


४ ० ४ 
प्राथमिक शिक्षक क ८ शि ८ 
प्रयोगशाळा सहाय्यक क q [Lae] q 
चित्रकला शिक्षक क १ शिला १ 
हिंदी शिक्षक क | अ: १ १ 
संगीत शिक्षक क | =] १ १ 
शिवण शिक्षिका क १ शिवता १ 
तबलजी क चिजा | oo | poo 
मेट्रन क १ i ee १ 
कनिष्ठ लिपिक क १ | a q 
नाईक ड १ | | q 
शिपाई Ss ४ | a" | ४ 
रखवालदार ड १ | ae" | १ 
माळी ड १ ॥ ee | १ 
स्विपर S q | oo | १ 
एकूण २६ २ २८ 
१३ शासकीय अध्यापक | प्राचार्य ब १ a q 
विद्यालय मेन पुणे | सहा. शिक्षक क ह za द 
प्राथमिक शिक्षक क ७ 1 0__| 9 
चित्रकला शिक्षक क १ 1 0__| q 
हिंदी शिक्षक क १ hh al q 
कनिष्ठ लिपिक क २ चि 2 
नाईक ड १ fh ee 5) q 
शिपाई ड | 0__| [=e 1 0_| 
रखवालदार ड्‌ १ za q 
स्विपर Ss q | oo | १ 
एकूण २१ |. seas | २१ 
१४ | झासकोय अध्यापक | प्राथमिक शिक्षक क वि | oo | ह 
विद्यालय लोणीकाळभोर कार्यानुभाव शिक्षक क | oo | १ १ 
हिंदी शिक्षक क Led q q 
नाईक ड १ poo q 
रखवालदार ड १ | oo | १ 
एकूण ८ २ | 90 
१५ | लेखाधिकारी लेखा | लेखाधिकारी ब १ | ee | १ 
ae कनिष्ठ लेखा परीक्षक ब १ १ २ 
कनिष्ठ लिपिक क 


शिपाई ड ० १ 
एकूण शिक षु 
१६ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
माध्यमिक जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी ब ¥ ¥ 
परिषद अहमदनगर 
अधिक्षक q १ १ 
स. शिक्षण उपनिरीक्षक क १ १ 
विज्ञान पर्यवेक्षक क q q 
वरिष्ठ लिपिक क 3 3 
वाहन चालक क १ १ 
एकूण १२ १२ 
१७ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
प्राथमिक जिल्हा परिषद स्व कात = 5 5 
अहमदनगर 

गटशिक्षणाधिकारी ब १४ १४ 
अधिक्षक q १ १ 
सांख्यकी सहाय्यक क १ १ 
लेखाधिकारी, शा.पो.आ. ब १ १ 
अधिक्षक, शा.पो.आ ब १३ १३ 
be 33 33 
१८ | शिक्षणाधिकारी (योजना) | शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
eens उपशिक्षणाधिकारी ब १ १ 
सहायक योजना अधिकारी क २ २ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १ १ 
लिपिक-टंकलेखक क २ २ 
वाहन चालक क १ १ 
शिपाई S १ १ 
शिक्षणाधि. (नेरंतर) । सहायक प्रकल्प अधिकारी क २ २ 
अति. पदे कार्यक्रम सहाय्यक क १ १ 
एकूण १३ १३ 
१९ | वेतन व भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक q १ १ 
माध्यमिक अहमदनगर गुख्य लेख यल = > र 
मुख्य लिपिक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क Z Z 

कनिष्ठ लिपिक क 


नाईक ड १ १ 
शिपाई ड १ १ 
एकूण १४ | | ae 
२० | वेतनव भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक ब १ १ 
प्राथमिक अहमदनगर सहा. लेखाधिकारी ब १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १ १ 
कनिष्ठ लिपिक क २ २ 
शिपाई ड २ २ 
एकूण i ee | | 6 
२१ महाराष्ट्र छात्रसेना । तालुका समादेशक क १४ १४ 
योजना, अहमदनगर एकण क za 
२२ जिल्हा शिक्षणव  । प्राचार्य अ १ १ 
प्रशिक्षण संस्था संगमनेर Se aaa जं ् ह 
जि. अहमदनगर 
अधिव्याख्याता ब रि रि 
अधिक्षक ब १ १ 
कार्यशाळा सहाय्यक क १ १ 
लघुलेखक क २ २ 
तंत्रज्ञ क १ १ 
लेखापाल क १ १ 
ग्रंथपाल क १ १ 
सांख्यिको सहाय्यक क १ १ 
कनिष्ठ लिपिक क ४ ४ 
विषय सहायक क 3 3 
शिपाई ड २ २ 
एकूण २८ २८ 
२३ शासकीय अध्यापक । सहा. शिक्षक क | oo | y 
विद्यालय संगमनेर |प्रयोगज्ञाळा सहाय्यक क १ १ 
एकूण za षु 
२४ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
माध्यमिक जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी ब ३ ३ 
परिषद सोलापूर | अधिक्षक ब १ १ 
स. शिक्षण उपनिरीक्षक क १ १ 
विज्ञान पर्यवेक्षक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क 2 2 
वाहन चालक क १ १ 
एकूण |__१०_| fe) | ao | 


२५ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
प्राथमिक जिल्हा परिषद So णा ee = र ; 
सोलापूर 
गटशिक्षणाधिकारी ब ११ ११ 
अधिक्षक ब १ १ 
सांख्यकी सहाय्यक क १ १ 
लेखाधिकारी, शा.पो.आ. ब १ १ 
अधिक्षक, शा.पो.आ. ब ११ ११ 
एकृण २८ | २८ 
२६ | लेखाधिकारी, लेखा | लेखाधिकारी ब शि १ 
Te? कनिष्ठ लेखा परीक्षक ब १ २ 
सोलापूर 
कनिष्ठ लिपिक क Lo 4 १ 
शिपाई ga q 
एकूण a 4 
२७ | शिक्षणाधिकारी (योजना) | शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
गाला उपशिक्षणाधिकारी ब १ १ 
सहायक योजना अधिकारी क २ २ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १ १ 
लिपिक-टंकलेखक क २ २ 
वाहन चालक क १ १ 
शिपाई ड १ १ 
शिक्षणाधि. (निरंतर) | सहायक प्रकल्प अधिकारी क 3 3 
sas कार्यक्रम सहाय्यक क १ १ 
एकूण १४ | १४ 
२८ | वेतन व भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक ब १ १ 
माध्यमिक सोलापूर मुख्य लेखामाल डं ह ह 
मुख्य लिपिक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क ९ ९ 
कनिष्ठ लिपिक क १ १ 
नाईक S q १ 
शिपाई ड १ १ 
एकूण १५ १५ 
२९ | वेतन व भ.नि.नि. पथक | अधिक्षक ब : ह 
ग्रावगिक सोलार सहाय्यक लेखाधिकारी ब 


वरिष्ठ लिपिक 


० १ १ 

कनिष्ठ लिपिक क i | २ २ 

शिपाई | oo | 2 २ 

एकूण | 8 | ॥ ७ | ee! 

30 । शाळान्यायाधिकरण | पीठासीन अधिकारी अ हिज १ १ 
सोलापूर उच्चश्रेणी लघुलेखक क | =] q q 

वरिष्ठ लिपिक क | =] q q 

कनिष्ठ लिपिक क is] q q 

शिपाई Ss za 2 २ 

रखवालदार ड za q १ 

एकूण | 8 | 1७ | ७ 

३१ महाराष्ट्र छात्रसेना | वाहन चालक क za | | a 
योजना सोलापूर तालुका समादेशक क | oo | ११ ११ 
एकूण | oo | | [Sa 

३२ | जिल्हा Braet q प्राचार्य | oo | १ १ 
प्रशिक्षण संस्था वेळापूर ee a 7 7 
जि. सोलापूर 

अधिव्याख्याता ब i ef ६ & 

अधिक्षक ब i ef q q 

कार्यशाळा सहाय्यक क a q q 

लघुलेखक क | oo | २ २ 

तंत्रज्ञ क | oo | q q 

लेखापाल क | oo | q १ 

ग्रंथपाल क दिक १ १ 

सांख्यिकी सहाय्यक क दिक १ १ 

कनिष्ठ लिपिक क | oo | ४ ४ 

विषय सहायक क शिक ३ ३ 

शिपाई ड शि २ २ 
एकूण | & | २८ २८ 

एकूण सर्व (पुणे विभाग) ९८ ४४५ ५४३ 


